प्रधानमंत्री पोषण शक्‍ती निर्माण (PM- 
POSHAN) योजनेतंर्गत अनुसूचित 
जाती  उपयोजनांतर्गत निधी 
वितरणाबाबत... (सन २०२४-२५) 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः शापोआ-२०२४/प्र.क्र.१२६/एस.डी.३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक: ०७ ऑक्टोंबर, २०२४ 


वाचा:- 
१) वित्त विभागाचे परिपत्रक क्र. अर्थसं -२०२४/प्र.क्र.३४/अर्थ -३, दि.०१ एप्रिल, २०२४. 
2) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र.शापोआ-२०२३/प्र.क्र.१८४/एस.डी.३, 
दि.०८ मे, २०२४. 
3) शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र.शापोआ-२०२३/प्र.क्र.९२/एस.डी.३, 
दि.१४ ऑगस्ट, २०२४. 
४) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं -२०२४/प्र.क्र. ८०/अर्थ -३, दि.२५ जुले, २०२४. 
५) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, शासन परिपत्रक क्र. बीयुडी- 
२०२४/प्र.क्र.६९/अर्थसंकल्प (विघयो), दि.०६ ऑगस्ट, २०२४. 
६) केंद्र शासन आदेशा क्र. F.No.3-8/2028-PMP-4, दि.२७/०९/२०२४. 
प्रस्तावना : 


प्रधानमंत्री पोषण हाक्‍ती निर्माण योजनेंतर्गत केंद्र शासनाने सन २०२४-२५ या आर्थिक 


वर्षातील मंजूर केंद्र हिस्स्याच्या निधीमधील पहिल्या हप्त्याचा रु.११६२२.२८ लक्ष इतका निधी 


संदर्भाधिन दि.२७ सप्टेंबर, २०२४ रोजीच्या आदेशान्वये राज्य शासनास उपलब्ध करुन दिला आहे. 


सदर निधीची विगतवारी सर्वसाधारण, अनुसूचित जाती व जमाती या घटकांतर्गत केली आहे. 


उपरोक्त केंद्र हिस्स्याच्या निधीपैकी अनुसूचित जाती उपयोजनांतर्गत केंद्र हिस्स्याचा 


रु.१४६४.४१ लक्ष इतका निधी आहे. प्रस्तुत योजनेकरीता केंद्र व राज्य हिस्स्याच्या खर्चाचे प्रमाण 


६०::४० असे आहे. तथापि, स्वयंपाकी तथा मतदनीस यांच्या रु.२५००/- प्रती माह मानधनामध्ये 


रु.६००/- केंद्र हिस्सा व रु.१९००/- राज्य हिस्सा आहे. त्यामुळे राज्य हिस्सामधून समरुप निधीपेक्षा 


शासन निर्णय क्रमांकः शापोआ-२०२४/प्र.क्र.१२६/एस.डी.३ 


जादा निधी वितरीत करणे आवश्‍यक आहे. त्यानुषंगाने अनुसूचित जमाती उपयोजनांतर्गत केंद्र 


हिस्स्याचा रु.१४६४.४१ लक्ष व राज्य हिस्साचा रु.१६०६.७४ लक्ष असा एकूण रु.३०७१.१५ लक्ष इतका 


निधी वितरणाची बाब झासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 


प्रधानमंत्री पोषण शक्‍ती निर्माण योजनेसाठी सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पिय 


तरतूदीमधून अनुसूचित जमाती उपयोजनांतर्गत केंद्र व राज्य हिस्सा मिळून रु.३०७१.१५ लक्ष 


(रुपये तीस कोटी एक्काहत्तर लक्ष पंधरा हजार फक्‍त) इतका निधी वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात 
येत आहे. 


सन २०२४-२५ मधील । वितरणास मान्यता 
अ.क्र लेखाशिर्ष अर्थसंकल्पीय तरतूद देण्यात येत 
(BE) असलेला निधी 
एन-३, २२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०१, 
प्राथमिक शिक्षण ७८९, अनुसूचित जातीसाठी 
विशेष घटक योजना 
0 ना चा आड ही रु.१३३००.०० लक्ष | रु.१४६४.४१ लक्ष 
(केंद्र हिस्सा ६०%) 
(22021 ७६४ 
एन-३, २२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०१, 
प्राथमिक शिक्षण ७८९, अनुसूचित जातीसाठी 
विशेष घटक योजना 
2 | oqyoe) wera पपा तेवत Prater] स्वत तल 
(राज्य हिस्सा ४०%) 
(2202 | ७७३) 
एकूण रु.२३८००.०० लक्ष रु.३०७१.१५ लक्ष 


२. सदरचा शासन निर्णय सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या शासन निर्णय 


क्र.बीयुडी-२०२४/प्र.क्र.६९/अर्थसंकल्प(विघयो),दि.०६ ऑगस्ट, २०२४ अन्वये तसेच, वित्त विभागाच्या 


शासन परिपत्रक दि.२५ जुले, २०२४ अन्वये दिलेल्या निर्देशानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः शापोआ-२०२४/प्र.क्र.१२६/एस.डी.३ 


३. केंद्र शासनाने दि.२७ सप्टेंबर, २०२४ रोजीच्या आदेशान्वये उपलब्ध करुन दिलेला केंद्र 


हिस्साचा निधी राज्य शासनाच्या एकत्रित निधीमध्ये जमा झाल्याचे अभिप्राय वित्त विभागाच्या अर्थोपाय 


शाखेने दि.०१ ऑक्टोंबर, २०२४ रोजीच्या ई-मेलव्दारे दिले आहेत. 


४. प्रस्तुत निधीच्या उपयोजनाकरीता आयुक्‍त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना नियंत्रण 


अधिकारी तसेच, राज्य समन्वय अधिकारी, प्रधान मंत्री पोषण शक्‍ती निर्माण योजना, स्वतंत्र कक्ष, पुणे 


यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


५. सदर निधी केंद्र व राज्य शासनने वेळोवळी दिलेले निर्देशा/आदेशा/शासन 


निर्णय/परिपत्रक/सूचना यांना अनुसरुन विहित कालावधीत खर्च करण्याची दक्षता शिक्षण संचालक 


(प्राथ.) महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी घेण्यात यावी. तसेच, सदर निधी खर्च केल्यानंतर याबाबतचे 


उपयोगिता प्रमाणपत्र शासनास सादर करावे. 


६. प्रस्तुत शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४१००७११५६०७२७२१ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


PRAMOD 
ABAJI PATIL 


(प्रमोद पाटील) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


Ee) 


मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 

मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा. मंत्री, शाळेय शिक्षण, यांचे विशेष कार्य अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई 
सर्व मा. मंत्री/ मा. राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/विधानपरिषद, विधानमंडळ, मुंबई 
सर्व मा. संसद सदस्य/ विधानसभा सदस्य/विधानपरिषद सदस्य 
मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 

प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
आयुक्‍त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


AD 


AN 


~ na ~~ पर पल ~~ ~— ~— ~ 


Cc 
ae 


£33) 


(२ S&S 


vo 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः शापोआ-२०२४/प्र.क्र.१२६/एस.डी.३ 


१०) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (सर्व) 
११) शिक्षण संचाळक (माध्य. व उच्च माध्य.), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
१२) शिक्षण संचाळक (योजना), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
१३) शिक्षण संचालक (प्राथ), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
qx) शिक्षणाधिकारी (प्राथ.), जिल्हा परिषद (सर्वी 
१५) महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र % , मुंबई/नागपूर 
) 
) 
) 
) 


१६) जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 

१७ शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग (अर्थसंकल्प), मंत्रालय, मुंबई 
१८) वित्त विभाग (व्यय-५), मंत्रालय, मुंबई 

१९) नियोजन विभाग, कार्यासन १४७१, मंत्रालय, मुंबई 

२० निवड नस्ती - एस.डी. ३ 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


